70\E:\2010\TRANSFER AND POSTING\ORDER\GT_DYSP_ACP_2010 1 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक: रापोसे-१७१०/प्र.क्र.३२१/पोल-१(अ) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, दिनांक : २ जून, २०१०. 


संदर्भ :- पोलीस महासंचालक कार्यालयाचे पत्र क्रमांकः पोमसं/२/१०(५)/स.सा.बदल्या-१०/९/२०१०, 
दि.१९४.५.२०१०. 
शासन आदेश :- राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था व्यवस्थित राखण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय निकड विचारात 
घेऊन महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम क्र.४(५) मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने, बदली करण्यास 
सक्षम प्राधिकारी तसेच लगतनंतरचे वरिष्ठ सक्षम प्राधिकारी यांच्या पूर्बमान्यतेने खाली नमूद केलेल्या पोलीस 


उपअधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्‍त (नि:शस्त्र) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नाबासमोर दर्शविण्यात 


आलेल्या पदावर बदलीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहेतः- 


नविन नियुक्तीचे ठिकाण 
सहायक संचालक, महाराष्ट्र पोलीस 
अकादमी, नाशिक 


श्री.माधब बाजीराव माळवे, 
सहायक पोलीस आयुक्‍त, ठाणे शहर 


२ | श्री.पंढरीनाथ रामचंद्र पवार, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, जळगांव 
a सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, औरंगाबाद शहर उपविभाग, जि.जळगांव 

3 | श्री.रुपसिंग एस.तडवी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पाचोरा 
Be सहायक पोलीस आयुक्‍त, ठाणे शहर उपविभाग, जि.जळगांव 


४ | श्री.सतिश नारायण जाधव, सीआयडी क्राईम, पुणे 
ie सहायक पोलीस आयुक्‍त, ठाणे शहर 

श्री.अच्युत भालचंद्र देशपांडे, 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, बोईसर उपविभाग, 
जि.ठाणे ग्रामीण 


६ | श्री.शिरीष इनामदार, सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
अपर उपआयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई 


७ | श्री.धनदास पदम कोसे, यु.ओ.टी.सी., नागपूर | 


हवि सहायक संचालक, महाराष्ट्र पालीस अकादमी, नाशिक 


पोलीस उपअधीक्षक, रेल्वे, पुणे 


श्री.दत्तात्रय मुरलीधर गायकवाड, 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, शेवगाव उपविभाग, 
जि.अहमदनगर 


९ । श्रीमती एस.एस.तुरेकर, राज्य गुप्तवार्ता विभाग (एक टप्पा पदोन्नती) 
सहक पेलेल जक एरर |e 

१० | श्री.संग्रामसिंग प्रतापसिंग निशाणदार, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, तासगांव 
सहायक पोलीस आयुक्त, पुणे शहर 


महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक 


70\E:\2010\TRANSFER AND POSTING\ORDER\GT_DYSP_ACP_2010 2 


श्री.पी.एस.परांजपे, | पोलीस उपअधिक्षक, नागरी हक्क संरक्षण, 
सहायक पोलीस आयुक्‍त, पुणे शहर नाशिक 


१२ । श्रीमती भारती बी. कुराडे, सहायक संचालक, महाराष्ट्र पोलीस 
cote मर 
१३२ | श्रीमती अनिता अनिल चव्हाण, पोलीस उपअधिक्षक (मुख्यालय), 
eben नागे resco. परकेबरकणे | लिक 
१४ । श्री.प्रकाश रामराव घाटकर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, आष्टी 
[acters नहत at | सवमा मिलो 
१५ | श्री.दत्तात्रय एकनाथ बरकडे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, सोलापूर 
me पण ओटावा 
१६ | श्री.मारुती यशवंत टकले, पोलीस उपअधीक्षक, मुख्यालय, जि.बीड 
ae 
१७ । श्री.नारायण मोतीराम मदने, सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
| पोलीस उपर्थकषक नगशकक संखण अमरवती | 


श्री.अशोक पांडुरंग गोणके, सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
पोलीस उपअधीक्षक, महिला अत्याचार प्रतिबंधक, मुंबई 

श्री.तपनकुमार राय, ए.सी.बी., चंद्रपूर 

पोलीस उपअधीक्षक, मुख्यालय, चंद्रपूर 

श्री.महमंद महिबुब मकानदार, सहायक पोलीस आयुक्‍त, पुणे शहर 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, डहाणू उपविभाग, 

जि.ठाणे ग्रामीण 


२१ | श्री.मधुकर भाऊसाहेब गायकवाड, समाजकल्याण विभाग, धुळे 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, लातूर उपविभाग, जि.लातूर 


जि.रायगड 
श्री.प्रदिप भिमराव भोसले, समाजकल्याण विभाग, लातूर 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, इचलकरंजी उपविभाग, 
जि.कोल्हापूर 

२४ । श्री.बब्रुबान तुकाराम आंबेगांवकर, सो.आय.डी. क्राईम, पुणे 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, धर्माबाद उपविभाग, 


श्री.अविनाश मधुकर अंबुरे, सहायक पोलीस आयुक्‍त, नाशिक शहर 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, जळगांव उपविभाग, 


श्रीमती रुपाली अविनाश अंबुरे, महाराष्ट्र पालीस अकादमी, नाशिक 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पाचोरा उपविभाग, 


२२ | श्री.प्रविणकुमार तिवारी, सहायक पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, खालापूर उपविभाग, 


श्री.संदिप सुखानंद जाधव, पोलीस उपअधीक्षक, मुख्यालय, औरंगाबाद 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, कर्जत उपविभाग, 
जि.अहमदनगर 


70\E:\2010\TRANSFER AND POSTING\ORDER\GT_DYSP_ACP_2010 3 


श्री.गोविंदराव ध.गिरी, 
सहायक पोलीस आयुक्‍त, अमरावती शहर या पदावर बदली 
आदेशाधीन 


सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 


२९ । | श्री.जयवंत रामचंद्र देशमुख, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, करवीर 
वं सहायक पोलीस आयुक्‍त, पुणे शहर उपविभाग, जि.कोल्हापूर 

३० | श्री.के.एच.आदेवार, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, मूल 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, रामटेक उपविभाग, उपविभाग, जि.चंद्रपूर 
जि.नागपूर 

३१ | श्री.भारत रामराव पाटील, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, खेड 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, कर्जत उपविभाग, उपविभाग, जि.पुणे ग्रामीण 
जि.रायगड 

३२ | श्री.सुरेश दिगंबर देशपांडे, सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
उपप्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, जालना येथे बदली । (अ.टी.एस.) 
आदेशाधीन 


३३ | श्री. जावेद इस्माईल शेख, सहायक पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, माजलगांव उपविभाग, 

जि.बीड येथे बदली आदेशाधीन 

३४ | श्री.किरण अंबादास धोटे, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे 
सहायक पोलीस आयुक्‍त, अमरावती शहर 


३५ | श्री.राजदूत नानासाहेब रुपवते, सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, कळवण उपविभाग, 
जि.नाशिक ग्रामीण येथे बदली आदेशाधीन 


२३६ | श्री.रमेश भिकुलाल पोमण, सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
पोलीस उपअधीक्षक, लोहमार्ग, पुणे येथे बदली आदेशाधीन 

७ | श्री.शाकोर मगदुम सय्यद, सहायक पोलीस आयुक्‍त, पुणे शहर 
सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

श्री.वकास एम. कोहोक, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, कर्जत 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, आष्टी उपविभाग, जि.बीड | उपविभाग, अहमदनगर 

(ना.ह.सं. कोल्हापूर येथे बदली आदेशाधीन) 


३९ | श्री.भारत सोपानराव तांगडे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, कराड 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, करवीर उपविभाग, उपविभाग, जि.सातारा 
जि.कोल्हापूर 

४० | श्री.विजय हरिश्‍चंद्र मेश्राम, सहायक पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई 


पोलीस उपअधीक्षक, समाजकल्याण, मुंबई उपनगर, मुंबई 


श्री.कॅशोर सजन पाटील, सहायक पोलीस आयुक्‍त, ठाणे शहर 
सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 


.रविकांत हरिभाऊ रुपवते, सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, मुक्ताईनगर उपविभाग, 
जि.जळगांव 


ve 


AU AN 


Ss 
A 


70\E:\2010\TRANSFER AND POSTING\ORDER\GT_DYSP_ACP_2010 4 


४३ | श्री.अमोल श्रीधर तांबे, सहायक पोलीस आयुक्‍त, पुणे शहर 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, तासगांव उपविभाग, 
जि.सांगली 


४४ | श्री.सुभार्षासह माधवसिंह तंवर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, डहाणू 
पोलीस उपअधीक्षक, नागरी हक्क सरंक्षण, मुंबई उपविभाग, जि.ठाणे (ग्रामीण) 


४५ । श्री.बाबुराव किसन गावराने, सहायक पोलीस आयुक्‍त, नागपूर शहर 
सहायक पोलीस आयुक्‍त, अमरावती शहर 


४६ । श्रीमती नग्नता गणेश पाटील, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, खालापूर 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, खेड उपविभाग, उपविभाग, जि.रायगड 
४७ | श्री.बिजयकांत मच्छिद्रनाथ परकाळे, पोलीस उपअधीक्षक, मुख्यालय, कोल्हापूर 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, कणकवली उपविभाग, 


सहायक पोलीस आयुक्‍त, पुणे शहर 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, मनमाड 


BR 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, चोपडा उपविभाग, उपविभाग, जि.नाशिक ग्रामीण 
जि.जळगांव 


uo | श्री.विश्व प्रकाश पानसरे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, चोपडा 
गी उपविभागीय पोलीस अधिकारी, मनमाड उपविभाग, उपविभाग, जि.जळगांब 
Ag उपविभागीय पोलीस अधिकारी, मुक्ताईनगर 
cS उपविभागीय पोलीस अधिकारी, जत उपविभाग, जि.सांगली | उपविभाग, जि.जळगांव 
५२ | श्री.गोविंद भाऊ बोटे, सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
सहायक पोलीस आयुक्‍त, नागपूर शहर 


श्री.तुषार पाटील, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, जत 


उपविभागीय पोलीस अधिकारी, कोल्हापूर शहर उपविभाग, | उपविभाग, जि.सांगली 


उपविभागीय पोलीस अधिकारी, बसमत उपविभाग, उपविभाग, जि.सिंधुदुर्ग 


श्री.राहूल उत्तम श्रीरामे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, कणकवली 


५५ । श्री.दामोदर पिराजी शिंदे, सहायक पोलीस आयुक्त, लोहमार्ग, मुंबई 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, गडहिंग्लज उपविभाग, 
जि.कोल्हापूर | 
५६ | श्री.निवृत्ती केशुभाऊ मुरादे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, बोईसर 
उपविभाग, जि.ठाणे 


श्री.बी.जी. यशोद, 
सहायक पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई येथे बदली आदेशाधीन 


सहायक पोलीस आयुक्‍त, ठाणे शहर 


70\E:\2010\TRANSFER AND POSTING\ORDER\GT_DYSP_ACP_2010 5 


श्री.एम.जी.सकपाळ, सहायक पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, दहिवडी उपविभाग, 
जि.सातारा 
श्री.दिपक विश्वासराव, 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, अहमदपूर उपविभाग, 


जि.लातूर 


६१ | श्री.किशोर बेले, समाजकल्याण विभाग, नागपूर 
अपर पोलीस अधीक्षक, अ.सी.बी., नागपूर 


श्री.गोपाळ हजारीलाल यादव, अपर उपआयुक्त (नक्षल), राज्य गुप्तवार्ता 
पोलीस उपअधीक्षक, नक्षल विरोधी अभियान, नागपूर येथे । बिभाग, नागपूर 
पदोन्नतीबर बदली आदेशाधीन 


६३ | श्री.राम भिमराव गजरे, सहायक पोलीस आयुकत, सोलापूर शहर 
गवणती stent, ais font [nn 

श्री.पी.आर.देशमुख, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, इंचलकरंजी 

६५ । श्री.सुरेश धोंडिबा पवार, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, रोहा 

पदोन्नतीबर उपविभाग, जि.रायगड. 

श्री.दिलीप माधवराव जगताप, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, जयसिंगपूर 

सहायक पोलीस आयुक्‍त, नवी मुंबई (बदली आदेशाधीन) । उपविभाग, जि. कोल्हापूर. 

श्रीमती श्वेता सदाशिव खेडेकर, सहायक पोलीस आयुक्‍त, अमरावती शहर 

उपविभागीय पोलीस अधिकारी, तुमसर उपविभाग, 

जि.भंडारा 

६८ | श्री.के.एच.बहुरे, सहायक पोलीस आयुक्‍त, औरंगाबाद शहर. 

सहायक पोलीस आयुक्‍त, नागपूर शहर 


श्री.विजय मोरे, सहायक पोलीस आयुक्‍त, ठाणे शहर 
पोलीस उपअधिक्षक (मुख्यालय), रायगड 


श्री.महेश सावंत, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, कोल्हापूर 
fasts पोलीस महानिरीक्षक कोल्हापूर यांचे वाचक पोलीस | शहर उपविभाग, जि.कोल्हापूर. 
उपअधिक्षक 


ss 


७ “A 


सहायक संचालक, महाराष्ट्र पोलीस 
अकादमी, नाशिक 


4 


A) 


>“0 


an an an 
Go an 


हिं. 
° 


2. सध्या राज्यात ग्रामपंचायत/जिल्हा परिषद/पंचायत समिती निवबडणुकोच्या अनुषंगाने 
संबंधित ग्रामपंचायत व जिल्हा पंचायत समितीच्या क्षेत्रात आचारसंहिता लागू आहे. त्यानुसार प्रस्तावास 
राज्य निवडणूक आयोगाची पूर्व मान्यता घेण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने आचारसंहिता लागू असलेल्या 
जिल्हयातील मूळ रहिवाशी असलेल्या अधिकाऱ्यास त्या जिल्हयात बदलीने किंवा पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
देण्यात आलेली नाही, याची खातरजमा करण्यात यावी. तसेच सर्व संबंधीत अधिकारी दि.७.६.२०१० 


Yat आपआपल्या नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू होतील याची दक्षता घ्यावी. 


JO\E:\2010\TRANSFER AND POSTING\ORDER\GT_DYSP_ACP_2010 6 


= वर नमूद अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत तसेच त्यांच्या नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणासंदर्भात 
मा.न्यायालयाचे अथवा मा.न्यायाधिकरणाचे स्थगिती आदेश असल्यास, ते विचारात घेऊन पुढील कार्यवाही 
करण्यात यावी. 
¥. उपरोक्‍त नमूद अधिकाऱ्यांना सध्याच्या पदाबरुन तातडीने कार्यमुक्त करुन त्यांच्या नविन 
नियुक्तीच्या पदावर हजर होण्यासाठी, महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी 
आवश्यक ती कार्यवाही तात्काळ करावी. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
न्न. w 
( प्र. भि. चव्हाण ) 
कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
अपर पोलीस महासंचालक (आस्थापना), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


प्रत :- 

« महासंचालक a पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

« महालेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
© मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय,मुंबई. 

© मा.मुख्य सचिव यांचे सचिव. 

« मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

« मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

« अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई. 

« निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

« संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

« संबंधित पोलीस अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचे कार्यालयामार्फत). 
© निवडनस्ती / पोल-१(अ) 


